दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील विविध 
संवर्गाचे जेष्ठता सुचींबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: दुविप्र-२३१८/१२८/प्र.क्र.४५/पदुम-६ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- ०६ सप्टेंबर, २०१८. 


वाचा : आयुक्त कार्यालयाचे पत्र क्र. आदुवि-२०(अ)/२९१८/रिक्‍्त संवर्ग/ज्ये.सू../सीआर-१५/ १८/ 
१२१२, दि.१४/०३/२०१८. 


परिपत्रक : - 


दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील पुढील संवर्गातील मंजूर सर्व पदे दि.१.१.२०१८ रोजी Rat 


) अपर आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास (वेतनश्रेणी पीबी-४, रु.३७४००-६७००० ग्रेड पे रु८८००) 
२) उप आयुक्‍त (अभियांत्रिकी) (वेतनश्रेणी पीबी-३, रु.१५६००-३९१०० ग्रेड पे ७६००) 

) उप आयुक्त, प्रशासकीय (वेतनश्रेणी पीबी-३, रु.१५६००-३९१००, ग्रेड पे रु.9६००) 
४) अभियांत्रिकी गट-अ (कनिष्ठ) (वेतनश्रेणी पीबी-३, रु.१५६००-३९१००, ग्रेड पे रु.५४००) 


१) परिवहन गट-ब (वेतनश्रेणी पीबी-२, रु.९३००-३४८०० ग्रेड पे ४४००) 
२) अभियांत्रिकी गट-ब (वेतनश्रेणी पीबी-२, रु.९३००-३४८०० ग्रेड पे ४४००) 


२. Ma संवर्गाची दि.१.०१.२०१८ ची स्थिती दर्शविणारी अंतरीम जेष्ठता सूची दर्शविणारे विवरणपत्र 
सोबत जोडण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१८०९०६१७००४२४१०१ असा आहे. हे शासन 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, ण ककत signed by Sudam Eknath 
n 
Date: 2018.09.06 17:02:37 +05'30' 
सोबत : विवरणपत्र (सु.ए.आंधळे) 
शासनाचे अवर सचिव 


प्रति, 

१) आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, वरळी, मुंबई-१८ (५ प्रती) 

२) महाव्यवस्थापक, बृहन्मुंबई दुध योजना, वरळी , मुंबई -४०००१८ 

3) सर्व प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, (द्वारा: आयुक्‍त, दुग्धव्यवसाय विकास, मुंबई- १८) 
४) निवड नस्ती. 


दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील विविध संवर्गामधील अधिकाऱ्यांची दि.१.१.२०१८ ची स्थिती दर्शविणारी अंतरीम जेष्ठतासूची 


अ । ज्ये । अधिकाऱ्यांचे प्रवर्ग जन्म नियुक्ती । नियुक्तीचा ज्येष्ठता सेवानिवृत्तीचा शैक्षणिक अभिप्राय 
क्र क्र नांव (नियुक्ती दिनांक दिनांक मार्ग.सरळ दिनांक/ दिनांक अर्हता 
नंतर प्रवर्ग सेवेने/ ज्येष्ठतेचा 
बदलला मर्यादित मानीव 
असल्यास विभागीय दिनांक 
त्याचा परिक्षेद्वारे 
दिनांक) नियुक्‍त 
उमेदवाराचा 
गुणवत्ता क्र. 
व परिक्षेचे 
वर्ष) 
q Q 3 1 षु ६ ४] टू 8 qo ११ 
गट-अ 


अपर आयुक्त (वेतनश्रेणी पीबी-४, रु.३७४००-६७०००, ग्रेड पे रु.८८००) या संवर्गातील सर्व पदे रिक्‍त असल्याने (निरंक) 


उप आयुक्त (अभियांत्रिकी) (वेतनश्रेणी पीबी-३, रु.१५६००-३९१००, ग्रेड पे रु.9६००) या संवर्गातील सर्व पदे रिक्‍त असल्याने (निरंक) 


उप आयुक्त, प्रशासकीय (वेतनश्रेणी पीबी-३, रु.१५६००-३९१००, ग्रेड पे रु.७६००) या संवर्गातील सर्व पदे रिक्‍त असल्याने (निरंक) 


अभियांत्रिकी गट-अ (कनिष्ठ) (वेतनश्रेणी पीबी-३, रु.१५६००-३९१००, ग्रेड पे रु.५४००) या संवर्गातील सर्व पदे रिक्‍त असल्याने (निरंक) 


गट-ब 


परिवहन गट-ब (वेतनश्रेणी पीबी-२, रु.९३००-३४८००, ग्रेड पे रु.४४००) या संवर्गातील सर्व पदे रिक्‍त असल्याने (निरंक) 


अभियांत्रिकी गट-ब (वेतनश्रेणी पीबी-२, रु.९३००-३४८००, ग्रेड पे रु.४४००) या संवर्गातील सर्व पदे रिक्‍त असल्याने (निरंक) 


